कल्याण जिल्हा कारागृह येथील मुख्य 
तटभिंतीचे बांधकाम करणे, या कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम-०६२४/प्र.क्र.१०२/तुरुंग-२, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ जून, २०२४. 


वाचा: 

१. अपर पोलीस महासंचालक, कारागृह महानिरीक्षक व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.बीएळडी/कजिका/मुतर्भि/बांधकाम/प्रमा/५१००/२४ /कक्ष-६ (३), पुणे-१, 
दिनांक २१.६.२०२४. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम भाग-२, 
दिनांक २०.९.२०१९. 

३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दिनांक २५.९.२०१९. 

प्रस्तावना: 


कल्याण जिल्हा कारागृहाची मुख्य तट्भिंत कोसळल्याने सदर तटर्भितीचे बांधकाम 
करण्याकरिताचे अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेकरिता संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास प्राप्त झाले 
आहे. सदर बांधकामाच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणे कारागृहाच्या 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून आवऱ्यक आहे. 


शासन निर्णय: 

कल्याण जिल्हा कारागृह येथील मुख्य तटभिंतीच्या रु.१,८०,००,०००/-(अक्षरी रुपये एक 
कोटी ऐंशी लाख फक्त) इतक्या रकमेच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास या झासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८, ४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च 
(४०५९ ०९१२) (०१) (१०१)/ (११) (०१) ( तुरुंग) ( योजनांतर्गत योजना) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हाझासन निर्णयवित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- 
२, दिनांक २०.९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, 
अ.क्र.१ व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४(१) अन्वये प्रशासनिक 
विभागास प्रदान केलेल्या पूर्ण अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६२४/प्र.क्र.१०२/तुरुंग-२ 


Be सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०६२६१५०७५६४४२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


d by VINAYAK SADASHIV CHAVAN 


VINAYAK SADASHIV या 


2.5.4.20=3d6fb52eeb39bf3c4a0001ceaa97736aa6fb7 33903d657¢4d7b 
6e66cdadfdéfd, postalCode=400032, 


=Mahi 
C HAVAN ialNumber=1DB7A03BD2B7B1CFSAFDC7A4A26DC14D44297AA2B 
63F7493C19351A3D51630D0, cn=VINAYAK SADASHIV CHAVAN 


Date: 2024.06.26 15:19:41 +05'30' 


(विनायक चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


—O 


अपर मुख्य सचिव (वित्त)वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कारागृह उपमहानिरिक्षक, दक्षिण विभाग,मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, ठाणे, 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

निवडनस्ती तुरुंग २, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KEKKKKKKKKKKKKKK 


Se ee 


wen 


Go 
99 
१२ 
१३ 


-->। <-> > ६-> 


पृष्ठ २ पैकी २ 


